RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक २] 


सोमवार, फेब्रुवारी ९, २०१५/ माघ २०, शके १९३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ४. ०० 


असाधारण क्रमांक ९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ . 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक शाकानि २०१५/ प्र.क्र .८ / १८ (र. व का .). - भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६६ च्या खंड (३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तींचा वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावलीमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत 
आहेत, ते असे : 

१. या नियमांना महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली ( सुधारणा) नियम, २०१५ असे समजण्यात यावे. 
२. महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये, 
( अ) नोंद क्र . २७ “ रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग ” या ऐवजी खालील नोंद समाविष्ट करावी : 

“ २७. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग .” ; 
( ब ) “ २७. रोजगार व स्वयंरोजगार विभागास नेमून दिलेले विषय ” या शीर्षाऐवजी खालील शीर्ष समाविष्ट करावे : 

“ (२७) कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागास नेमून दिलेलेविषय ” ; 

( ख ) “ एक . रोजगार व स्वयंरोजगार उप विभाग ” या उप शीर्षाऐवजी “ एक . कौशल्य विकास आणि उद्योजकता उप विभाग " 
उप शीर्ष समाविष्ट करावे ; 

( ग) उप शीर्ष दोन मधील नोंद क्र . ७ मध्ये “ रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाच्या ” या शब्दांऐवजी " कौशल्य विकास आणि उद्योजकता 
विभागाच्या ” अशी नोंद समाविष्ट करावी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स्वा . शि . क्षत्रिय , 
शासनाचे मुख्य सचिव . 


भाग एक ( म . उ.वि .) - ( ९ ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग, फेब्रुवारी ९, २०१५ / माघ २० , शके १९३६ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , Dated the 6th February 2015 . 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. ROB 2015 / C . R . 8 / 18 (O and M ). - In exercise of the powers conferred by clause ( 3 ) of 
article 166 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make 
the following rules further to amend the Maharashtra Government Rules of Business , namely : 


1 . These rules may be called the Maharashtra Government Rules of Business (Amendment) 
Rules, 2015 . 

2 . In the FIRST SCHEDULE to the Maharashtra Government Rules of Business , 

(a ) for entry “ 27 . Employment and Self-Employment Department.” , the following entry 
shall be substituted , namely : 

“ 27 . Skill Development and Entrepreneurship Department.” ; 

(b ) for the heading , “ 27 . Subjects allotted to the Employment and Self- Employment 
Department.” the following heading shall be substituted , namely : 

“ (27) Subjects allotted to the Skill Development and Entrepreneurship Department” ; 

(c ) for the sub -heading “ I. Employment and Self Employment Division ” the sub - heading 
" I . Skill Development and Entrepreneurship Division ” shall be substituted ; 

( d ) in sub -heading II , in entry 7 , for the words “ Employment and Self Employment 
Department” the words " Skill Development and Entrepreneurship Department” shall be 
substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . S . KSHATRIYA , 
Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


